सहायक अभियंता श्रेणी-१ (स्थापत्य) या 
संवर्गातून कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) या 
संवर्गात पदोन्नती उपरांत पदस्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः टिएफएस-११२२/ प्र.क्र. १४३(२)/ सेवा-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: २९ सप्टेंबर, २०२२ 
संदर्भ: सा. बां. विभाग शासन आदेडा क्र.: पीओजी-११२२/प्र.क्र. ४०/सेवा-१, दिनांक २७.४.२०२२ 


शासन AAT :- 

संदर्भाधीन शासन आदेझातील सहायक अभियंता श्रेणी-१ या संवर्गातील अधिकाऱ्यांना यांना निव्वळ 
तात्पुरत्या स्वरुपात सेवाज्येष्ठतेनुसार कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) या पदावर तदर्थ पदोन्नती देण्यात 
आलेली आहे. सदर आदेशातील खालील तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्यांच्या नावासमोरील स्तंभ क्र. ४ मध्ये नमूद 
केलेल्या पदस्थापनेमध्ये सुधारणा करण्यात सुधारण करण्यात येत असून, त्यांची सुधारित पदस्थापना 
त्यांच्या नावासमोर स्तंभ ५ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नाव वाटप यापुर्वी दिलेली पदस्थापना सुधारित पदस्थापनेचे ठिकाण 
झालेला 
विभाग 
[१ | २ ३ 11 Ta 4 
y श्रीम. गायत्री प्र. कोकण-२ मुंबई विद्यापीठ, मुंबई मुंबई रस्ते विकास व संकल्पचित्र 
मेश्राम विभाग क्र. १, वडाळा, मुंबई या 
रिक्‍त पदी 
२ श्रीम. गुंजन कि. कोकण-२ |वाहतूक अभियांत्रिकी पथक, |।सार्वजनिक बांधकाम विशेष 
दिघावकर अपर पोलीस महासंचालक प्रकल्प विभाग, आरे, गोरेगांव, 
(वाहतूक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या श्रीम. रामटेके यांच्या 
मुंबई बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदी 
३ श्रीम. प्रतिभा अ. ण-२ ।सहायक मुख्य अभियंता, कार्यकारी अभियंता, दक्षता व 
कुंभार सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक गुणनियंत्रण मंडळ, नवी मुंबई या 
विभाग, मुंबई श्री. मोरे यांच्या पदोन्नतीने रिक्‍त 
होणाऱ्या पदी 


२. वर नमुद अधिकाऱ्यांना संदर्भाधीन पदोन्नती आदेशातील अटी-शरर्ती लागू राहतील. 

३. संबधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी वर नमूद अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीउपरांत 
पदस्थापनेच्या ठिकाणी रूजू होण्यासाठी तात्काळ पदमुक्‍त करावे व नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर 
होण्यास सांगावे. पदोन्नतीने रिक्‍त होणाऱ्या ठिकाणी दिलेली पदस्थापना ही संबंधीत अधिकाऱ्याची पदोन्नती 
झाल्यानंतर कार्यान्वीत होईल. सदर अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीउपरांत पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होण्यासाठी 
कोणत्या दिनांकास कार्यमुक्त केले आणि ते पदस्थापनेच्या ठिकाणी कोणत्या दिनांकास हजर झाले याबाबत 
शासनास १०६श].0७१(811410141१5॥119.४00.11] या ई-मेल आयडीवर त्वरित अवगत करावे. 


शासन आदेश HATH: टिएफएस-११२२/प्र.क्र. १४३ (२/ सेवा-१ 
४. संबंधीत अधिकाऱ्यांनी कमीत कमी पदग्रहण अवधी घेऊन नव्या पदाचा पदभार स्वीकारावा व आपला 
पदग्रहण अहवाल शासनास विनाविलंब सादर करावा. सदर अधिकारी हे पदोन्नतीने पदस्थापनेच्या पदावर 
या आदेझाच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या विहीत मुदतीत रुजू न झाल्यास त्यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी 
हा अकार्यदिन (dies non) म्हणून गणला जाईल. तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील 
नियम-२३ कडे त्यांचे लक्ष वेधण्यात येत आहे. सदर नियमातील तरतूदी लक्षात घेता, त्यांनी पदस्थापनेत 
बदल करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास ते शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील. 
५. संबंधीत अधिकाऱ्यांनी पदोन्नतीच्या पदावर पदग्रहण केल्यापासून एक महिन्याच्या आत वेतन 
निश्चितीचा विकल्प द्यावा. असा विकल्प विहित मुदतीत न दिल्यास त्यांची वेतननिश्चिती महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्र. ११ (१ (ए) अनुसार पदोन्नतीचा दिनांक विचारात घेवून करण्यात 
येईल. 
६. संबंधीत अधिकाऱ्यांनी नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर होताच पदभार स्वीकारल्याचा दिनांक 
शासनास तसेच संचालक, माहिती तंत्रज्ञान समन्वय केंद्र, पुणे यांना कळवावा. 

सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०९२९१७३७५८०८१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने een 
Gangadhar mia ser a Public Works Department, 


2.5.4.20=0d38ef6405f5cae15731340f134ce56f50e939ba034b962c317¢33 


102270d0, 


Mahajan Gaikwad नी २ 4” 
(ग. म. गायकवाड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
२. उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान स चिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई / कोकण / पुणे / नाशिक / औरंगाबाद / 
नांदेड/ अमरावती/ नागपूर / राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, नवी मुंबई, 
४. मुख्य अभियंता (विद्युत), मुंबई, 
५. मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
६. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान समन्वय केंद्र, हॉटेल सागर प्लाझा समोर, कँप पुणे, 
७. सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना मुख्य अभियंता कार्यालयामार्फत, 
८. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सर्व अधीक्षक अभियंते, 
९. संचालक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१०. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य-१, मुंबई, 
११. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
१२. सामान्य प्रशासन विभाग, का.-१३/१६-ब, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१३. मा. मंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
१४. अपर मुख्य सचिव (ai), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक, 
१५. सचिव ( रस्ते / बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक, 
१६. सर्व सह सचिव / उप सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१७. कार्यासन आस्था-१/३, सेवा-६, संगणक कक्ष, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१८. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


